Reg . No. NP CITY/ 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ११] 


शनिवार , सप्टेंबर १९ , २०१५ / भाद्रपद २८ , शके १९३७ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ६२. ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा.) , ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ७१ . 


जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, यांजकडून 


क्रमांक कक्ष- ८ - ग्रापंनि - अका- कावि- ४१८ - २०१५. 


ज्याअर्थी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अमरावती , ता . जि . अमरावती या बाजार समितीच्या संचालक मंडळ सदस्यांची निवडणूक सन २०१५ 
२०२० ची निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी घेवून , निकालपत्र दिनांक १६ सप्टेंबर , २०१५ रोजी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व 
विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८१ प्रमाणे निवडणूक निकाल सादर केलेला आहे . 


महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४) ( अ) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , किरण 
गित्ते, जिल्हाधिकारी, अमरावती याद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समिती , अमरावती या बाजार समितीवर निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित सदस्यांची नावे,त्यांचे 
पत्त्यासह व ते ज्या मतदार संघातून निवडून आलेले आहेत , त्या तपशिलासह खालीलप्रमाणे प्रसिद्धी करीत आहे. 

__ नमुना ११ ( क ) (नियम ८३ पहा ) 


अ . क्र . 


निवडूण आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


निवडूण आलेल्या सभासदाचा पुर्ण पत्ता 


ज्या मतदार संघातून 
निवडूण आले आहेत तो 

मतदार संघ 

( ४ ) 


( १ ) 


( २) 


अ- सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ - शेतकरी प्रतिनीधी 


काळबांडे प्रकाश बाबाराव 


सर्वसाधारण 


मु . पो . कठोरा बु., ता. जि . अमरावती 
मु .चिंचखेड , पो . डवरगांव , ता . जि . अमरावती 


२ 


चांगोले किशोर ओंकारराव 


सर्वसाधारण 


अ .-एक- अ- १ ( १६५१ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट २ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १९ , २०१५ / भाद्रपद २८ , शके १९३७ 


नमुना ११ ( क )- चालू 


. 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


0 


व- हाडे सुनिलभाऊ गोपाळराव 


सर्वसाधारण 


मु . कामुंजा, पो . वलगांव , ता . जि . अमरावती 
मु . कामनापूर, पो . नया अकोला , ता . भातकुली , 
जि . अमरावती 


c 


भुगूल प्रविण त्र्यंबकराव 


सर्वसाधारण 


ज्ञानेश्वर उर्फ नाना दादारावजी नागमोते 


o 


w 


प्रफुल्ल माधवराव राऊत 
दहिकर अशोक पंजाबराव 
उषाताई राजेंद्र वनवे 
किरणताई उमेशराव महल्ले 


o 


मु . पो . भातकुली, ता . भातकुली, जि . अमरावती 
मु . मोगरा , पो . भानखेडा बु., ता . जि . अमरावती 
मु. पो . उत्तमसरा , ता . भातकुली, जि . अमरावती 
मु . पो. माहुली जहाँगीर , ता . जि . अमरावती 
रा . १०४, संभाजी नगर, अमरावती , 
ता . जि . अमरावती 


सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
महिला राखीव 


महिला राखीव 


a 


इंगोले विकास जगन्नाथ 
रंगराव बनाजी बिचुकले 


मु . पो . वायगांव , ता . भातकुली, जि . अमरावती 
मु . पो . देवरा, ता . जि . अमरावती 


११ 


इ . मा . व. राखीव 
विमुक्त जाती व 
भटक्या जमाती राखीव 


ब - ग्रामपंचायत मतदार संघ 


श्याम साहेबराव देशमुख 


मु . पो . नया अकोला, ता . जि . अमरावती 


सर्वसाधारण 


कु . प्रांजली अरूण भालेराव 


सर्वसाधारण 


मु . पो . कापुसतळणी, ता . जि . अमरावती 
मु . पो .शिराळा, ता . जि . अमरावती 


मिलींद श्रीरामजी तायडे 


अनु . जाती / जमाती 


१५ 


उमेश मधुकरराव घुरडे 


रा . पांढरी, पो . खोलापूर , ता . भातकुली, 
जि . अमरावती 


आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल 
घटक 


क - व्यापारी व अडते मतदार संघ 


१६ 


सतिश नरेंद्रकुमार अट्टल 


व्यापारी व अडते 


रा . जुने कापुस बाजारामागे , चौधरी चौक , 
कॉलेज रोड , अमरावती . 
रा . खडकारीपुरा , भाजीबाजार , अमरावती 


१७ 


प्रमोद सुरेंद्र इंगोले 


व्यापारी व अडते 


ड - हमाल व तोलारी मतदार संघ 


१८ 


बंडु गुलाबराव वानखडे 


रा . चौरे नगर , सुतगिरणी जवळ , घर क्रमांक १५८३ , हमाल व तोलारी 
अमरावती , ता . जि . अमरावती . 


अमरावती : 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ . 


किरण गित्ते ( भा .प्र. से.), 
जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी , 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती , अमरावती. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


